RNINo . MAHBIL/ 2012/ 44835 
Regn. No. PCE/ 069/ 2013- 2015 
www .dgps.maharashtra . gov. in 


ARE 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ५ , अंक - ४६ ] 


गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १९३८ 


[ पृष्ठे १६ 


प्राधिकृत प्रकाशन 
संकीर्ण अधिसूचना, नेमणुका, पदोन्नती इत्यादी 


विभागीय आयुक्त यांजकडून 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 

क्रमांक मशा / कार्या -२/ ५/ नाशिक / कळवण/ एसआर क्रमांक - २४ / ४९२२६/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका कळवण येथील सुळे ग्रामपंचायतीतील झगडपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १९ डिसेंबर २०१४ रोजी 
गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

__ आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक २८ जानेवारी 
२०१६ रोजी सुळे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या झगडपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


गट नंबर ७ 


पूर्व : १२ 
दक्षिण : ८/ ९ / ११ 
पश्चिम : क . नं . १०२ 
उत्तर : १३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या - २ / ५/ नाशिक / कळवण/ एसआर क्रमांक - २६/ ४९२५५/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील गोसराणे ग्रामपंचायतीतील साबळेपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक १२ जानेवारी 
२०१६ रोजी गोसराणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या साबळेपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १९३८ 


३ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गट नंबर १७० - अ , 


१७० - ब . 


w 


पूर्व : १६९ 
दक्षिण : १६८ 
पश्चिम : चणकापूर धरण 
उत्तर : १७९ 


w 


___oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, २७ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५ / नाशिक/ कळवण/ एसआर क्रमांक - २३ / ४९२५७/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका कळवण येथील काठरेदिगर ग्रामपंचायतीतील चोरदरवस्ती पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक ६ जानेवारी २०१६ 
रोजी काठरेदिगर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चोरदरवस्ती पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : ७७ 
दक्षिण : २१ 
पश्चिम : ३३ 
उत्तर : ७६ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २७ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या - २ / ५/ नाशिक / कळवण/ एसआर क्रमांक - २० / ४९६९४/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील नांदुरी ग्रामपंचायतीतील चिखलीपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २० डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक १४ जानेवारी 
२०१६ रोजी नांदुरी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चिखलीपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३, २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


५ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर १३८/ १३९ / १४९ / १५०/ 
१४३/ १५२/ १४५ 


पूर्व : १५६/ १५३/ १५५ 
दक्षिण : १४९ 
पश्चिम : १०५/ १०४ 
उत्तर : १३५ / १३६/ १३७ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २ /५ / नाशिक / कळवण / एसआर क्रमांक -१८/ ४९६९८/ २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथीलहिंगवे ग्रामपंचायतीतील हिंगवे गावठाण पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १६ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक २९ जानेवारी 
२०१६ रोजी हिंगवे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हिंगवे गावठाण पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


६ 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : २४३/ २४० 
दक्षिण : २४४ 
पश्चिम : गावठाण 
उत्तर : २९६/ ८ / ९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या - २ / ५/ नाशिक / कळवण/ एसआर क्रमांक - २१ / ४९७०१/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी /वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील कनाशी ग्रामपंचायतीतील भारडमोख पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक ६ जानेवारी २०१६ 
रोजी कनाशी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या भारडमोख पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या 
उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३, २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


७ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


३ 


गावठाण 


पूर्व : ८०/ ८१/ ८२/ ७९ 
दक्षिण : ७७/ ७८ 
पश्चिम : ७३ / ७४ / ७५/ ७६ 
उत्तर : ८३ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले, 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक, २९ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २/ ५ / नाशिक / कळवण/ एसआर क्रमांक - १७ / ४९७०३/ २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील लिंगामा ग्रामपंचायतीतील लिंगामापाडा पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक २१ जानेवारी 
२०१६ रोजीलिंगामा ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या लिंगामापाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती /वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे . 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गट नंबर १०४/ १०५ 
क . नं . २७५ / ६७ 


w 


पूर्व : १२० / १२१/ ११७/११३ 
दक्षिण : ११९ 
पश्चिम : ११० / १११/ ११२ 
उत्तर : १०८ / १०७ 


w 


___oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २९ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५ / नाशिक/ कळवण/ एसआर क्रमांक - १९ / ४९७०७/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह, वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील पळसदर ग्रामपंचायतीतील हळदबर्डा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक १८ जानेवारी 
२०१६ रोजी पळसदर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या हळदबर्डा पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३, २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


९ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : ११७ 
दक्षिण : ११८ 
पश्चिम : ११९/ १२० 
उत्तर : १०९ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २९ ऑक्टोबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५/ नाशिक / कळवण / एसआर क्रमांक - १६/ ४८७६२/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका कळवण येथील चणकापूर ग्रामपंचायतीतील चणकापूर बु. पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक १३ जानेवारी 
२०१६ रोजी चणकापूर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या चणकापूर बु. पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१० 


महाराष्ट्रशासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गट नंबर ६४/ ६५/ ३२ 


e 


पूर्व : कॉलनी/ गावठाण 
दक्षिण : ३३ / ३१ 
पश्चिम : ६७ / ६६ 
उत्तर : चणकापूर धरण 


eu 


oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, २५ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या- २ / ५/ नाशिक /कळवण/ एसआर क्रमांक - १४ / ४८७६५/२०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह, वाडी /वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील देसराणे ग्रामपंचायतीतील देसराणेपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १५ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक १३ जानेवारी 
२०१६ रोजी देसराणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या देसराणेपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३, २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


११ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ३५८ 


पूर्व : ३५९ 
दक्षिण : ३५१ , ३५२ 
पश्चिम : ३५६, ३५३, ३५४ , ३५५ 
उत्तर : ३५७ ( अ,ब , क, ड ) 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २५ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५ / नाशिक / कळवण/ एसआर क्रमांक - १५/ ४८७६७/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील बिलवाडी ग्रामपंचायतीतील मारुतीपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती / वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


__ आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक २१ जानेवारी 
२०१६ रोजी बिलवाडी ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या मारुतीपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते कुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


o 


o 


गट नंबर २५६ 


e 


पूर्व : २५३ 
दक्षिण : २५७ 
पश्चिम : ८ 
उत्तर : २५८ / २५४ 


eu 


oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 
विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, २५ ऑक्टोबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

___ करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना . 
जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२ / ५/ नाशिक / कळवण / एसआर क्रमांक - १३/ ४९७७७/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह, वाडी /वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील देसराणे ग्रामपंचायतीतील जुनेपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांनी 
महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक ५ जानेवारी २०१५ रोजी 
गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक १४ जानेवारी 
२०१६ रोजी देसराणे ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या जुनेपाडा पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 

आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त, नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २ , शके १९३८ 


१३ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


गावठाण 


पूर्व : २५६ 
दक्षिण : ३७२ 
पश्चिम : ४२६ 
उत्तर : १५० 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक, २ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/ ५/ नाशिक/ कळवण/ एसआर क्रमांक - १० / ४९७७९ / २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी / वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 


___ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील सरले दिगरे ग्रामपंचायतीतील पुनर्वसनपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक २२ डिसेंबर 
२०१४ रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 

आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक २५ जानेवारी 
२०१६ रोजी सरले दिगर ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पुनर्वसनपाडा पाडा /पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व 
स्थानिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 


सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३ , २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण२, शके १९३८ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 


( आवश्यक असल्यास) 


गट नंबर ८६ 


पूर्व : ८७/ ८८ 
दक्षिण : ९ / ८ 
पश्चिम : ४७/ ४८ 
उत्तर : ८०/ ८१ 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग, नाशिक . 


नाशिक , २ नोव्हेंबर २०१६ . 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/कार्या- २/ ५/ नाशिक / कळवण / एसआर क्रमांक - ११/ ४९७८१/ २०१६. - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत ) नियम , २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा/ पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह , वाडी/वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण येथील बोरदैवत ग्रामपंचायतीतील करंदरापाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग , कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक २१ जानेवारी 
२०१६ रोजी बोरदैवत ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या करंदरापाडा पाडा / पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा /पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी, एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , नोव्हेंबर १७ - २३, २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 


१५ 


जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 


अ . क्र . 


हद्दीचे तपशील 


समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 


इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास ) 


० 


० 


गट नंबर ३०३ 


- 


पूर्व : ३७, ३६ 
दक्षिण : २१५, २१४ 
पश्चिम : २५९ , २६० 
उत्तर : ३०१, ३०२ 


w 


_ 
__oc 


सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २ नोव्हेंबर २०१६. 


महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ अंतर्गत नियम ४ अन्वये गाव जाहीर 

करण्यासाठी विभागीय आयुक्तांनी प्रसिद्ध करावयाच्या अधिसूचनेचा नमुना. 


जिल्हा नाशिक 


क्रमांक मशा/ कार्या-२/५ / नाशिक / कळवण/ एसआर क्रमांक - १२ / ४९७८३/ २०१६ . - महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर 
विस्तारित करण्याबाबत) नियम, २०१४ च्या नियम ४ अंतर्गत प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करून पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा 
समूह, वाडी/ वाड्यांचा समूह गाव म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात येते ; 

__ आणि ज्याअर्थी, जिल्हा नाशिक, तालुका कळवण येथील बोरदैवत ग्रामपंचायतीतील पिंपळपाडा पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह 
यांनी महाराष्ट्र ग्रामपंचायती संबंधीचे उपबंध ( अनुसूचीत क्षेत्रावर विस्तारित करण्याबाबत ) नियम, २०१४ च्या नियम ४ प्रमाणे दिनांक १८ डिसेंबर २०१४ 
रोजी गाव जाहीर करण्या संदर्भात ठराव केलेला आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, सहायक जिल्हाधिकारी तथा उपविभागीय अधिकारी, कळवण उपविभाग, कळवण यांनी या संदर्भात दिनांक २१ जानेवारी 
२०१६ रोजी बोरदैवत ग्रामपंचायतीत येणाऱ्या पिंपळपाडा पाडा/ पाड्यांचा समूह , वस्ती/वस्त्यांचा समूह यांची संबंधित नोंदणीकृत मतदार व स्थानिक 
अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत चौकशी केली आहे ; 


आणि ज्याअर्थी, जिल्हाधिकारी, नाशिक यांनी चौकशीअंती संबंधित पाडा/पाड्यांचा समूह, वस्ती / वस्त्यांचा समूह यांना गाव घोषित करण्याची 
शिफारस केलेली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, मी , एकनाथ डवले, विभागीय आयुक्त , नाशिक पेसा नियमांच्या नियम ४ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर 
करून येथे पाडा / पाड्यांचा समूह , वस्ती/ वस्त्यांचा समूह यास पेसा नियम ४ अंतर्गत गाव घोषित करीत आहे. 

सदर गावांच्या नैसर्गिक हद्दीचे तपशील तसेच संबंधित नैसर्गिक साधनांच्या वापराची पारंपरिक हद्द पुढीलप्रमाणे आहे. 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक - नाशिक विभागीय पुरवणी , गुरुवार ते बुधवार, नोव्हेंबर १७ - २३, २०१६ / कार्तिक २६ ते अग्रहायण २, शके १९३८ 

जिल्हा नाशिक , तालुका कळवण 
हद्दीचे तपशील समूह नंबर / कम्पार्टमेंट नंबर 

इतर खुणा 
( आवश्यक असल्यास) 


अ . क्र . 


२ 


पूर्व : ८२ 

गट नंबर १७, १९ 
दक्षिण : २१ , १२, ६० 
पश्चिम : ३६ 

उत्तर : ५४, ५५ 
सदर गाव जाहीर केल्यानंतर जाहीर केलेल्या गावांचे क्षेत्र वगळून उरलेले क्षेत्र मूळ गाव म्हणून ओळखले जाईल . या गावासाठी पेसा 
अधिनियमातील तरतुदी व नियमातील तरतुदी लागू राहतील . 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 

एकनाथ डवले , 

विभागीय आयुक्त , 
नाशिक विभाग , नाशिक . 


नाशिक , २ नोव्हेंबर २०१६ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE , 
PRINTED AT YERAWADA PRISON PRESS, PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , 
PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006 . EDITOR : SHRI NARESH MAHADEORAO GOTE . 


